जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वाटपाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : डिएपी-१०१९/प्र.क्र.६६/का.१४८१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०१९. 


वाचा :- 


) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-१०१४/प्र.क्र.१९८/का.१४८१, 
दिनांक २७.०८.२०१४. 
) नियोजन विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : डिएपी-१०१९/प्र.क्र.६६/का.१४८१, 


दि. ०५.०४.२०१९ 
शुद्धीपत्रक पत्रक 


संदर्भाधीन शासन शुद्धीपत्रकातील “सदर शासन निर्णयातील तरतूदी दिनांक 
३०.०६.२०१९ पर्यंत लागू राहतील व त्यानंतर आपोआप संपुष्टात येतील”, याऐवजी “सदर शासन 
निर्णयातील तरतूदी दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत लागू राहतील व त्यानंतर आपोआप संपुष्टात 
येतील”, असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥9590[.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०७१२१२४६५५०११६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VUESING ees gay Ase ree aa 


DEPARTMENT, talCod 10032, st=Maharasht 

2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8F17 5e2d7d4b6a8bb 
F ATT E S | N G VA SAV E 199¢51d275801 bedf1b, :VIJESING FATTESING VASAVE 

Date: 2019.07.12 12:51:54 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. सर्व मा.मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 

६. सदस्य- सचिव, उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, १८ 
वा मजला, मुंबई, 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः डिएपी-१०१९/प्र.क्र.६६/का.१४८१ 


७. सदस्य-सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, तळ मजला, औरंगाबाद, 

८. सदस्य-सचिव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, बी-२३/१, साऊथ अंबाझरी मार्ग, अंध 
विद्यालयाजवळ, नागपूर, 

९. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.सर्व विभागीय आयुक्त, 

११.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१३.नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/ उप सचिव, 

१४.संचाळक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

१५.सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 

१६.सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 

१७.सर्व कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. निवड नस्ती, का.१४८१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


